कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय : मुदतवाढ - २०२४/प्र.क्र. ७०/मो.प्र.२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ११.०३.२०२४ 


पहावे : १. शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२)आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 
२. शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ २०२३/प्र.क्र.५३५/मोप्र-२, दिनांक २५.१०.२०२३ 
३. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक-७८१/विपाविम/काआ-३(१/ 
महामंडळ १० पदे/ मुदतवाढ/२०२४, दिनांक ०१.०२.२०२४ 
४. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि- २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
आस्थापनेचा आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १० पदांना, दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास देण्यात आलेली 
मुदतवाढ दिनांक २९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2028 ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. त्यानुसार कार्यकारी संचालक, 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० 
पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

आता संदर्भीय क्र.३ अन्वये कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन सोबतच्या परिशिष्ट- अ मधील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १० पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खाळील 
अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२४/प्र.क्र. ७० /मो.प्र.२ 


) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 

) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
३) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 
) 

) 


उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांचे नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 


यावर होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, ८०, सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (०४) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भागभांडवली अंशदान (वेतन), (08)(02) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य(संगणक संकेतांक (४७०१ आय १७१) (दत्तमत)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

हे आदेश वित्त विभाग, झासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, 
दि. २१.०२.२०२४ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥8/99॥॥9.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१११२२६४२३३२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

.20=0863fcSc9cdcc8588 1943ea0d1a5438c42d27c0b1580febaS 
579800452b60209, postalCode=400032, st=M 


seriall ber=6B870A94454E2B13EE0959C3370D5D53D60A17D4B 
6D3ED6077E40A0F53E7A053, -VRISHALI VINOD BHINGARDE 
Date: 2024.03.11 12:36:14 +05'30' 


(वृषाली भिंगार्डे) 
सहपत्र : परिशिष्ट - “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : सहपत्रासह 

१. महालेखापाल - १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल -१/ २ (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
३. वित्त विभाग /(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांना कळविण्यात येते की, 

प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता 
होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
५. मोप्र-२ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२४/प्र.क्र. ७० /मो.प्र.२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय : मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र. ७० /मो.प्र.२, दिनांक ११.०३.२०२४ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदे (दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
। कार्यकारी संचालक, डि कार्यकारी संचालक ne 
विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, नागपूर २ । मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी me 
३ | अधीक्षक अभियंता शिडी 
४ । सहायक संचालक (वित्त) | 
५ | लेखा अधिकारी (महावित्त व लेखा सेवा) ३ 
६ । सहायक लेखा अधिकारी ३ 
एकूण पदे ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


